qq  संपतीचे सर्वेक्षण या योजनेत्तर 
योजनेखालील अस्थायी पदे सन २०२१-२०२२ 
मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०२/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 9) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्रक्र.१३(२०-२१)/१७३, दिनांक १५.२.२०२१. 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०२/फ-६, 
दिनांक २३.३.२०२१ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०.८.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ३१.८.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
आता संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक १०.८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी 
पदांना दिनांक १.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेले आहेत. 

३. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, वन संपतीचे सर्वेक्षण या 
योजनेत्तर योजनेखालील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील एकूण ६३ अस्थायी पदे 
दिनांक १.९.२०२१ ते दिनांक २८.२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
४. सदर ६३ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान BM २४०६ -वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर), १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मीती, (०४) कार्य आयोजनेमध्ये सुधारणा व तयारी, 
(08)(09) कार्य आयोजनेची सुधारणा व तयारी ( २४०६ ०१४९ ), (०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १०.८.२०२१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०२/फ-६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९१३१५१७१७४९१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 


GAJENDRA DN; CN = GAJENDRA PRAKASH NARWANE, C= 
PRAKASH NARWANE ५७ aso rones DEPARTMENT 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


) 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) . 

) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) . 

) ४) सर्व वनसंरक्षक (प्रादेशिक). 

) मुख्य वनसांख्यिकी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचे कार्यालय, नागपूर. 

) वनसांख्यिकी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८) महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९) वित्त विभाग, व्यय-१०/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अमरावती/गडचिरोली/'चंद्रपूर . 

११) कार्यासन ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०२/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०३/२०२१/प्र.क्र.१०२/फ-६ 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२२ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ. क्र. पदनाम पदसंख्या 
1१. | र विभागीय वन अधिकारी २ 
२. उप विभागीय वन अधिकारी Po 
3. वनक्षेत्रपाल २ 
४. वनपाल 3§ 
प. वनसर्व्हेक्षक PO ० 
६ लिपीक-नि-टंकलेखक २ 
७. वनरक्षक & 
८. वाहनचालक २ 
९ शिपाई २ 
एकुण पदे ६३ 
GAJENDRA helene 
PRAKASH NARWANE या enemas 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने), 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


